अधिसंख्य पदावरील नियुक्त्यांना मुदतवाढ देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : २७ नोव्हेंबर,२०२०. 


वाचा:- १.शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग समक्रमांक 
दि.२१ डिसेंबर,२०१९ 
२.शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.बीसीसी २०१९/ प्र.क्र.५८१/ 
१६- ब, दि.१५ जून,२०२० 


प्रस्तावना- 

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि. ६ जुले, २०१७ रोजीच्या निर्णयाची तसेच मा.उच्च 
न्यायालय,खंडपीठ नागपूर यांच्या दि.२८.९.२०१८ च्या आदेशाची राज्यात अंमलबजावणी 
करण्यासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या दि.२१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये खालील 
अधिकारी व कर्मचा-यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग करून त्यांना ११ महिन्यांकरीता किंवा ते सेवेत 
Wes असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल 
तोपर्यंत अधिसंख्य पदावर नेमणूक देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत- 


(आ) अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेले अधिकारी / कर्मचारी, 
(ब) अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर विशेष मागासप्रवर्गाचे अथवा अन्य 
कोणत्याही मागासवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले अधिकारी / कर्मचारी, 
(क) अनुसूचित जमातीचा दावा सोडून दिलेले अधिकारी / कर्मचारी, 
(ड) नियुक्‍तीनंतर जातप्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी विहित मुदतीत जात पडताळणी 
समितीकडे प्रस्ताव सादर न केलेले अनुसूचित जमातीचे अधिकारी व कर्मचारी. 
(इ) ज्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध 
ठरविण्याच्या जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाच्या विरोधात माननीय न्यायालयात याचिका 
दाखल केल्या असतील मात्र त्यांच्या प्रकरणी माननीय उच्च न्यायालयाने किंवा माननीय 
सर्वोच्च न्यायालयाने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याच्या समितीच्या निर्णयास कोणतीही 
स्थगिती दिली नसेल असे अधिकारी व कर्मचारी . 
२. अधिसंख्य पदावर नेमणूक दिल्यानंतर sen कर्मचा-यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर त्यांच्या 
नियुक्तीच्या दिनांकापर्यंत चालू ठेवाव्यात किंवा कसे तसेच त्यांना अनुज्ञेय करावयाच्या सेवाविषयक / 
सेवानिवृत्तीविषयक ळाभांबाबत सविस्तर अभ्यास करुन शासनास शिफारशी करण्यासाठी मा.मंत्री) 
अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण (यांच्या अध्यक्षतेखाली संदर्भ क्र.२ येथिल दि.१५ जून,२०२० च्या 
शासन निर्णयान्वये अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला आहे. तथापि,अभ्यास गटाच्या शिफारशी 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब 


शासनास प्राप्त होऊन, त्यावर शासनाचा अंतिम निर्णय होण्यास काही कालावधी लागणार आहे. 
अधिसंख्य पदावर नेमणूक देण्यात आलेल्या कर्मचा-यांचा ११ महिन्यांचा कालावधी संपुष्टात येत 
असल्याने या नियुक्त्यांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. त्यानुसार शासनाने 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय- 

संदर्भ क्र.१ येथिल दि.२१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये अधिसंख्य पदांवर सेवा वर्ग 
करण्यात आलेल्या /नियुक्त्या देण्यात आलेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांच्या अधिसंख्य पदांवरील 
नियुक्त्यांना,अधिसंख्य पदावरील ११ महिन्यांचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर पुढील ११ महिने 
किंवा ते सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत किंवा 
अभ्यास गटाच्या शिफारशी शासनास प्राप्त होऊन त्यावर शासनाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत यापैकी 
जे आधी घडेल तोपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांना/ 
आस्थापनांना योग्य ते आदेश तातडीने निर्गमित करून या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करावी. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२०११२७१४४७३८७५०७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


७ Digitally signed by Rasik Ambadas Khadse 
R a ५ | k A Mm b a d a ५ DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Gene 
Admii ation Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtr. 


ral 


= a, 
25.4.20=41d02a5c663d2c05d362d4847bea4a1874fda4e9cb 
h a ५ e 60284fb102fd7b9b3891b3, cn=Rasik Ambadas Khadse 


Date: 2020.11.27 15:37:00 +05'30' 


(र. अं.खडसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१.माननीय राज्यपाल यांचे सचिव, 
२.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 
३.सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
४.माननीय विरोधी पक्षनेता,विधानपरिषद 
५.माननीय विरोधी पक्षनेता,विधानसभा 
६.सर्व विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 
७.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य. 
८.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
९.प्रधान सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवाळय(विधानसभा) 
१०.प्रधान सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय(विधानपरिषद) 
११.सर्व विभागीय आयुक्‍त, 
१२.सर्व सहायक आयुक्‍त (मागासवर्ग कक्ष) 
१३.सर्व जिल्हाधिकारी, 
१४.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब 


१५.प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई, 

१६.प्रबंधक, उच्च न्यायाळय, अपील शाखा, मुंबई, 

१७.प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 
१८.प्रबंधक,महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण,मुंबई,नागपूर,औरंगाबाद, 
१९.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

२०.सचिव,राज्य निवडणूक आयोग, 

२१.सचिव,राज्य माहिती आयोग, 

२२.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनाळलय, मंत्रालय, मुंबई, 
२३.राज्यातील सर्व महामंडळे आणि उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक, 
२४.सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्त, 

२५.सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका, 

२६.संचालक, समाजकल्याण, पुणे, 

२७.आयुकक्‍्त, आदिवासी विकास, नाशिक, 

२८.संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, 

२९.संचालक, सेवायोजन, मुंबई, 

३०. निवड नस्ती १६-ब. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


